महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजेनेअंतर्गत 
कृषि विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांना नाडेप, व्हर्मी 
कंपोस्टिंग व इतर कामांबाबत मजूरी प्रदान तसेच कामांना 
तांत्रिक मंजूरी व प्रशासकीय मान्यताविषयक प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. : मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा :- 

१) छासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१, दि.१४ डिसेंबर, २०१६ 
२) शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१, दि.१८ सप्टेंबर, २०१९ 
३) शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१, दि. १८ जून, २०२१ 


शुद्धिपत्रक :- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजेनेअंतर्गत कृषि विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांना नाडेप, 
व्हर्मी कंपोस्टिंग व इतर कामांबाबत मजूरी प्रदान तसेच कामांना तांत्रिक मंजूरी व प्रशासकीय मान्यताविषयक 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास दि.१८ जून, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र.२ हा 

“तसेच, दि.१४/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयामधील रोपवाटिकांची कामे ही केवळ कृषि विभागाच्या 
शासकीय जागेमधील असावीत.” 

ऐवजी 

“तसेच, दि.१४/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयामधील रोपवाटिकांची कामे ही केवळ कृषि विभागाच्या 
शासकीय जागेमधील असावीत. तथापि, दि.१८ जून, २०२१ पुर्वी कृषि विभागाने मान्यता प्रदान केलेल्या खाजगी 
जागेवरील ज्या रोपवाटीका सुरु असतील किंवा कालावधी पूर्ण होऊन ज्यांना नऊ महिने ते अठरा महिने 
वयोमानामध्ये रुपांतर करणे आवश्‍यक असेल अझा रोपवाटीकांची कामे सुरु ठेवण्यात यावी.” असा वाचण्यात 
यावा. 

सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०६१६५४०४३११६ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDKUMAR 
VERMA 


(श्री. नंदकुमार) 
अप्पर मुख्य सचिव (रोहयो) 
प्रत - 

१) मा. राज्यपालांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३) सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१ 


9८ 


अ के की. प 0. तरर Se aS 


मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक 

शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर 
सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, नागपूर 

सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 

सर्व मुख्य वनसंरक्षक 

सर्व उपवनसंरक्षक 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी / तालुका कृषि अधिकारी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, नियोजन (रोहयो) / वन विभाग 
सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

निवड नस्ती (मग्रारो-१). 


Nn SG & 


me) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


Se Ne SS Ce He Tm Le I Sel कट OO a ll Sse SE प ककी el SSS a Sela eC क 


२१ 
२२ 
२२३ 
२४ 
nae 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


